आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
या कार्यालयातील व ८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण २८८ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते ३० 
सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. : अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२२/का-७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिल, २०१९. 


aa: १. area निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: अस्थाप-२०१८/ 
प्र.क्र.१६/का-७, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 
२. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: 
आस्था-११०२/प्र.क्र.८/का-१/८२, दिनांक १४ मार्च,२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/ प्र.क्र.१६/ आपुक., 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या ०८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण २८८ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर मुदत संपल्याने आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ०८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील एकूण 
२८८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे कार्यालयातील व त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या ०८ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालयातील पुढील कोष्टकात नमूद 
केलेल्या एकूण २८८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२२/का-७ 


अ.क्र पदनाम शिक पदांच्या आढाव्यानंतर 
सुधारित आकृतीबंध 
नुसार मंजूर पदांपैकी 
अस्थायी पदे 
ae .*| सहसंचालक/सहआयुक्‍्त १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. 9६०० ९ 
२. उपसंचालक (A) १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. ६६०० ७ 
३. विधी अधिकारी १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. ६६०० ८ 
४. वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (वर्ग-१) | १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. ५४०० १६ 
षु. पोलीस उप अधिक्षक १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन रु. ५४०० ८ 
६. संशोधन अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४४०० 23 
9. पोलीस निरीक्षक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ५००० ३८ 
८. प्रबंधक (रजिस्टार) ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४४०० ८ 
९. संशोधन सहायक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४३०० १४ 
१०. | कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४३०० ८ 
।११. | निम्नश्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४३०० ६ 
१२. | निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४३०० १८ 
१३. | सांख्यिकी सहायक ९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रु. ४२०० ——— a 
१४. | लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. २४०० é 
१५. | अन्वेषक (क) ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. १९०० i il 
१६. | लिपिक-टंकलेखक ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. १९०० Yo 
१७. | पोलीस शिपाई ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. १९०० ३८ 
१८. । वाहन चालक ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. १९०० 4 
१९. | अभिलेखपाल (रेकॉर्ड किपर) ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन रु. १९०० ८ 
२०. | शिपाई ४४००-७४४० ग्रेड वेतन रु. १३०० १४ 
एकूण २८८ 


२. सदर २८८ अस्थायी पदांवरील वेतनादी भत्याचा खर्च खालील कोष्टकात नमूद करण्यात 
आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


अ.क्र. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च करावयाचा आहे तो 
लेखाशिर्ष 


7 मागणी क्रमांक टी, 4- 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०२-अनुसूचित 
जमातीचे कल्याण- राज्य योजना -००१-संचालन व प्रशासन (०१) (०१) नियोजन व 
संनियंत्रण शाखा- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (२२२५ ४१२२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२२/का-७ 


अ.क्र सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्च करावयाचा आहे तो 
लेखाशिर्ष 


2 मागणी क्रमांक टी, 2- 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-२७७- 
शिक्षण-०५ संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (१) (Y जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(2224 १३०१) 

३. मागणी क्रमांक टी, २ 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण व ०२- 
अनुसूचित जमातीचे कल्याण -००१ संचालन व प्रशासन (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम (२२२५ १०५२) 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

Ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०४०३११४७३६३९२४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital 
DN: c: mment laharashtra, ou=Tribal 
oaesh Anant =< 
st=Mal 
2.5.4.20=7cefafS0ac0e3c 1b6570c758525237ee6d89f5 7ad6fs 
775d3c4a59d92d91 3372, 
seri 


S a W a n t ialNumber=77973a624bfd4f8a425ba0Sbe79e2e1b944af2 
ef7cf654ef6ed8da70148750e2, cn=Yogesh Anant Sawant 


( योगेश अ.सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

३. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नागपूर / नाशिक / अमरावती, 

४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (महाराष्ट्र -२) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -१) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), (महाराष्ट्र -2) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

८. सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१९/प्र.क्र.२२/का-७ 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कक्ष अधिकारी (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती (का.७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


